आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नंदूरबार वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे पूर्णत: 
हस्तांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एमईडी २०१३/प्र.क्र. २०९/१३/शिक्षण १ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०१९. 


वाचा: १) झासन निर्णय क्र. एमईडी-२०१०/प्र.क्र.9६ (ओ)/१०/शिक्षण १, दि. ३१.०१.२०१२. 
2) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/शावैमनंदूरबार/ 
साआवि/सा.क./८९१९/अ-५/२०१८, दि. २४.०८.२०१८ 


प्रस्तावना : 


नंदूरबार येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व yoo 
रुग्णखाटांचे संलग्न रुग्णालय निर्माण करण्याबाबतचे आदेशा संदर्भ क्र. १ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आलेले आहेत. सदर नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रत्यक्षात सुरू 
होण्यापूर्वी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने नंदूरबार येथील 
आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नंदूरबार वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे हस्तांतरीत करण्याचे संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
यांनी संदर्भाधीन क्र. २ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केले आहे. तदनुसार नंदूरबार येथील जिल्हा 
सामान्य रुग्णालय संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचेकडे हस्तांतरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


नंदूरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची विद्यार्थी प्रवेश क्षमता १०० निश्चित 
करण्यात आली असून, या संदर्भात भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषांची पूर्तता करण्याकरिता 
या शासन निर्णयासमवेतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेल्या कार्यपध्दतीनुसार व अटी शर्तीनुसार, 
आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नंदूरबार हे नियोजित 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदूरबार यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१३/प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१ 


२. हा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.५६/२०१८/आरोग्य-३, दिनांक १७.११.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०९१६०३२७७६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrinivas P. Kotwal 
>, o=G it OF 


© © DN: c 
hrinivas 
And Drugs Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d32b061d220577cf43207f6a 
Ko t WW. a 86cadc4ce1798644845edd3b3fb5efS 
e 4c3051c62, cn=Shrinivas P. Kotwal 


Date: 2019.01.09 16:56:30 +05'30' 


(डॉ. श्रीनिवास कोतवाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व उचित कार्यवाहीस्तव अग्रेषित 
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५ प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६ सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
७ संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८) संचालक, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९) कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

१० अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदूरबार. 

११) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, नंदूरबार. 

१२) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार. 

१४ सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालये 

१५ सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 
१६ निवडनस्ती (शिक्षण-१) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१३/प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१ 


वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमईडी-२०१३/ 
प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१, दिनांक ०९ जानेवारी, २०१९ सोबतचे 


परिशिष्ट 


जिल्हा रुग्णालय व रुग्णालयाच्या परिसराची सर्व जागा ही जरी हस्तांतरीत झाली तरी 
इमारत व जागेचा ताबा हे जिल्हा area चिकित्सक यांचे नावावरच राहील. त्यात 
कोणताही बदल होणार नाही. 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, हे तेथील नवनियुक्‍त अधिष्ठाता यांचेबरोबर करार करतील व 
सदर करार हा फक्त ३ वर्षाच्या कालावधीकरिता असेल त्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात 
येईल. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने ३ वर्षाच्या आत महाविद्यालय स्थापित 
करुन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय 
स्थापन करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी व करार संपण्याचे दिवशी रुग्णालय 
सार्वजनिक आरोग्य विभागास चल अचल मालमत्ता तथा प्रतिनियुक्‍तीच्या पदांसह परत 
करावे. 


रुग्णालय इमारतीमधील सुमारे ५००० चौ.फुट जागा ही जिल्हा शल्य चिकित्सक, 
कार्यालय, प्रशासकीय कार्यालय इत्यादी साठी व ५००० चौ. फुट जागा औषध भांडार 
यासाठी sail एकूण १०,००० चौ.फुट क्षेत्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडेच ठेवण्यात 
येईल. जिल्हा शल्य चिकित्सक त्यांच्या पसंतीने (सोईनुसार) या दोन कारणांसाठी 
जागेची निवड करतील. रुग्णालय इमारती मधील व परिसरातील उर्वरीत सर्व जागा 
करार चालू असेपर्यंत अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाली राहील. 


अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांना इमारतीच्या मूळ रचनेत काही 
फेरफार करावयाचे असतील तर त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाची (प्रशासनिक 
विभाग) यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक राहील. आवर्यकतेनुसार भारतीय 
आयुर्विज्ञान परिषदेच्या परवानगीसाठी त्यांच्या मानकांप्रमाणे रुग्णालय इमारतीमधील 
फेरबदल करणे आवश्‍यक असल्यास जिल्हा arey चिकित्सक यांचेमार्फत शासनाने 
विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन तसा प्रस्ताव शासनास सादर केला जाईल 
व शासनाची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतरच फेरबदल केळे जातील. 


सध्या जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे कार्यालयाचा आहरण व संवितरण अधिकारी हा 
जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे अखत्यारीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडेच राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१३/प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१ 


१०) 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने त्यांचेसाठी स्वतंत्र आहरण व संवितरण 
अधिकारी नियुक्‍त करावा. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचा आहरण व संवितरण अधिकारी 
हा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहील. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभागाने नियुक्‍त केलेला आहरण व संवितरण अधिकारी हा जिल्हा ated चिकित्सक 
यांचा जो अधिकारी व कर्मचारी वर्ग वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडे 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असेल, त्याचा आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम 
पाहील. 


नेत्र विभाग व फिरते नेत्र पथक (मोबाईल ऑप्थॅल्मीक युनिट) हे पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा 
शल्य चिकित्सक यांचे अखत्यारीत राहील, त्यांचे हस्तांतरण होणार नाही. अधिष्ठाता 
यांच्या नियंत्रणाखाळी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकाप्रमाणे स्वतंत्र नेत्र 
चिकित्सा शास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय यांचेकडे राहील व ते स्वत: अधिष्ठाता 
यांच्या नियंत्रणाखाळी काम पाहतील. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अंतर्गत असणारे 
नेत्र विभाग व फिरते नेत्रपथक व अधिष्ठाता यांच्या अंतर्गत असणारा नेत्र area चिकित्सा 
शास्त्र विभाग राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम हे समन्वयाने राबवतील. 


अपंगत्व तपासणी मंडळ गट अ व गट ब अधिकार्‍्यांसाठीची वैद्यकीय मंडळे पूर्वीप्रमाणेच 
जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे अखत्यारीत राहतील. जिल्हा हल्य चिकित्सक यांनी गट 
क व गट ड कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देताना विठोषज्ञांच्या अभिप्रायाची 
आव्यकता भासल्यास अधिष्ठाता यांच्या अधिपत्याखालील नेत्र रोग शल्य चिकित्सा 
Map, अस्थिव्यंगोपचार WI, कान, नाक व घसा शास्त्र, औषधी वैद्यकशास्त्र, 
मानसोपचार शास्त्र इत्यादी विभागातील तज्ञ त्यांना तांत्रिक तज्ञ अभिप्राय मागणीप्रमाणे व 
आवर्यकतेप्रमाणे उपलब्ध करुन देतील. 


सर्व कायदेशीर बाबीसाठी उदा. Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic 
Techniques (PCPNDT), Medical Termination of Pregnancy (MTP), Family 
Planning, Medical Negligence, Epidemic Act व इतर तत्सम समित्यासाठी जिल्हा 
समुच्वित प्राधिकारी हे जिल्हा aed चिकित्सक राहतील. 


अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक हे प्रतिनियुक्तीने अधिष्ठाता यांचे प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाली वैद्यकीय अधिक्षक म्हणून रुग्णालयाचे कामकाज पाहतील. 


नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभागाने वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी नव्याने लेखाशिर्ष व त्याखाळी निधी उपलब्ध 
पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१३/प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१ 


११) 


१२) 


१३) 


१४) 


94) 


१६) 


होईपर्यंत स्वतंत्ररीत्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने निधी उपलब्ध करुन 
द्यावा. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांमध्ये आपसी 
सामंजस्य करारनामा झाल्यानंतर सुरक्षा, स्वच्छता, वस्त्र धुलाई, आहार या सेवा वैद्यकीय 
महाविद्यालयामार्फत सुरु करण्यात याव्यात. सध्या रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या 
अवैद्यकीय सेवा चाळू ठेवण्याबाबत अधिष्ठाता निर्णय घेतील. अवैद्यकीय सेवा चालू 
ठेवावयाच्या असतील तर त्याचे नियंत्रण व देयके यांची जबाबदारी अधिष्ठाता यांची 
राहील. 


सदरहु रुग्णालयातील उपलब्ध यंत्रसामग्री व जड वस्तुसंग्रह आहे त्या स्थितीत वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय यांना वर्ग करण्यात येईल. यापुढे त्यावरील दुरुस्ती व 
देखभालीचा खर्च संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांनी त्यांचे निधीतून 
भागवावा. या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे निधीची मागणी करता येणार 
नाही. 

स्पेशल न्यु बॉर्न केअर युनिट, डायलेसीस आणि डीआयसीई हे राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान अंतर्गत असल्याने या सुविधांसाठीचा नियमित तांत्रिक कर्मचारी वर्ग वैद्यकीय 
महाविद्यालयाचा असेल तर प्रशासकीय नियंत्रण जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे राहील. 


हस्तांतरणाच्या दिवशी जिल्हा रुग्णालय व स्त्री रुग्णालयामध्ये उपलब्ध असलेला 
औषधाचा साठा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येईल 
व रुग्णालय हस्तांतरीत झाल्यानंतर रुग्णालयातील औषधी व कंझ्युमेबळ उपलब्ध 
करुन देण्याची जबाबदारी ही वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची राहील. 


गट-अ मधील एम.बी.बी.एस. अर्हताप्राप्त वैद्यकीय अधिकारी यांच्या सेवा वैद्यकीय 
महाविद्यालयाकडे नियमानुसार प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात येतील. व ते 
रुग्णालयाच्या आवश्‍यकतेनुसार अपघात विभाग, वैद्यकीय अधिकारी, निवासी वैद्यकीय 
अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


आपसी सामंजस्य करारनामा झाल्याच्या दिनांकापासून रुग्णालयामध्ये सध्या कार्यरत 
असलेले सर्व गट-अ/ब संवर्गातील विशेषज्ञ यांच्या सेवा प्रतिनियुक्ती कालावधी संपुष्टात 
आल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे परत करण्यात येतील. वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभागाने प्रस्तावीत वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील विशोषज्ञांच्या 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१३/प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१ 


१७) 


१८) 


१९) 


२०) 


२१) 


सेवा त्यांच्याकडे इतर वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध असलेल्या विशेषज्ञांमधून 
उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करावी. 


गट-क व ग-ड कर्मचारी, यांच्या सेवा अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्याकडे 
प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात येतील. सदरची गट क व गट ड कर्मचाऱ्यांची 
आस्थापना (प्रतिनियुकक्‍्तीच्या कालावधीत) रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी/मुख्य 
प्रशासकीय अधिकारी यांच्या थेट नियंत्रणाखाली तसेच अप्रत्यक्षपणे अधिष्ठाता यांच्या 
नियंत्रणाखाली येईल. 

जिल्हयातील आरोग्य व्यवस्था सांभाळण्यासाठी जिल्हा मुख्यालयी जिल्हा शल्य 
चिकित्सक यांच्या अधिनस्त कार्यालयाकरिता आवश्‍यक पदांचा तपशिल “प्रपत्र अ 
येथे सादर केला असून, तो वैद्यकीय शिक्षण विभागास हस्तांतरीत करण्यात येणार नाही. 


वैद्यकीय शिक्षण विभागास हस्तांतरीत करावयाच्या पदांचा तपशिळ “प्रपत्र ब” मध्ये 
सादर केला आहे. 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध शासकीय योजनांतर्गत कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍त 
करण्यात आलेले अधिकारी व कर्मचारी यांची सर्व पदे पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा शल्य 
चिकित्सक यांचेकडे नियंत्रणाखाली राहतील. 


सामंजस्य करारानंतर जिल्हा aed चिकित्सक व नवनियुक्त अधिष्ठाता हे आपापसांत 
करार करतील. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१३/प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१ 


वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमईडी-२०१३/ 
प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१, दिनांक ०९ जानेवारी, २०१९ सोबतचे 


प्रपत्र अ 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत ठेवावयाचे विभाग व पदे खालीलप्रमाणे 


अ.क्र. | विभागाचे नाव पदाचे नाव पदांची अभिप्राय 
सख्या 
१ जिल्हा शल्य | जिल्हा शल्य चिकित्सक चिं जिल्हयातील उपजिल्हा व 
चिकित्सक ग्रामीण रुग्णालय नियंत्रण 
कार्यालय निवासी वैद्यकीय अधिकारी aa वरीलप्रमाणे 
बाह्यसंपर्क 
सर्व गट अ विशेषज्ञ 
लघुटंकलेखक ai] 
डिपाई ३ | कार्यालयीन कामकाजासाठी 
सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका a 
2) रुग्णालयीन | वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग १ ha 
प्रशिक्षण सांख्यिकी सहाय्यक yar 
पथक शिपाई वर्ग ४ चिनी 
३) । प्रशासकीय । प्रशासकीय अधिकारी वर्ग २ णि कार्यालयीन आस्थापना 
विभाग विषयक बाबींसाठी 
कार्यालयीन अधीक्षक वर्ग ३ ar '] कार्यालयीन कामकाज 
वरिष्ठ लिपीक वर्ग ३ शिया 
कनिष्ठ लिपीक / टंकलखेक वर्ग 3 | आ ..| कार्यालयीन कामकाज 
लेखापाल / सहा. अधिक्षक, वर्ग ३ किड कार्यालयीन कामकाज 
सांख्यिकी पर्यवेक्षक शि कार्यालयीन कामकाज 
भांडारपाल तथा वस्त्रपाल, वर्ग ३ 1 | 
वाहन चाळक 3. | जिल्हा शल्य चिकित्सक १, 
निवासी वैद्यकीय अधिकारी १, 
औषधी साठी वाहन 
४ ।औषध भांडार | औषधनिर्माण अधिकारी 2 | जिल्हयातील उपजिल्हा, 


ग्रामीण रुग्णालयातील राज्य 
व स्थानिक स्तरावरुन होणारी 
औषध वितरणासाठी 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी २०१३/प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१ 


वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमईडी-२०१३/ 
प्र.क्र.२०९/१३/शिक्षण-१, दिनांक ०९ जानेवारी, २०१९ सोबतचे 


प्रपत्र ब 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडे हस्तांतरीत करावयाची विभाग व पदे 


अ. विभागाचे नांव पदाचे नांव पदांची अभिप्राय 

क्र. सख्या 

१) | जिल्हा शल्य चिकित्सक | अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक | 

कार्यालय 

२) । प्रशासकीय विभाग मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, वर्ग १ |; “| 
कार्यालयीन अधीक्षक, वर्ग ३ शि कार्यालयीन कामकाज 
लघुटंकलेखक (मराठी), वर्ग ३ ॥ ae कार्यालयीन कामकाज 
वरिष्ठ लिपीक वर्ग ३ aor] कार्यालयीन कामकाज 
कनिष्ठ लिपीक / टंकलखेक, वर्ग 3 ३ | कार्यालयीन कामकाज 
टंकलखेक, वर्ग ३ ae | कार्यालयीन कामकाज 
लेखापाल / सहा. अधिक्षक, वर्ग ३ चिया कार्यालयीन कामकाज 
भांडारपाल तथा वस्त्रपाल, वर्ग ३ eal 
शिपाई, वर्ग ४ 2. | कार्यालयीन बाबींसाठी 

3) | ओ.पी.डी. १) सर्व गट अ वैद्यकीय अधिकारी औषध निर्माण 

x) ।सर्ववार्डस (फक्त एमबीबीएस अर्हता प्राप्त) अधिकारी ७ पैकी ३ 

५) | रक्तपेढी २) अधिसेविका जिल्हा सामान्य 

६) | प्रयोगशाळा ३) शुश्रुषा संवर्गातील सर्व परिसेविका रुग्णालयाच्या औषध 

७) । क्ष-किरण व सोनोग्राफी । ४ अधिपरिचारीका भांडारसाठी आवश्‍यक 

८) | भौतिक उपचार विभाग । 4) सर्व तांत्रिक कर्मचारी गट क 

९) | नवजात Bry विभाग &) सर्व गट ड कर्मचारी 

१०) | अतिदक्षता विभाग 

११) | ट्रांमाकेअर युनिट 

१२) | aaa थिएटर 

१३) | डायलिसीस विभाग 

१४) | पोस्टमार्टम विभाग 

१५) | अपघात विभाग 

१६) | किचन (स्वयंपाक विभाग) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


